प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
नागपूर संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.६५/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २६/०७/२०१७ 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७ 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 
दिनांक ०७/०५/२०२१ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/२९/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक १४/०२/२०२३ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, नागपूर 


संस्थेकरीता यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 


संचालनालयाने शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय 


वर्षात 


राज्य योजनातंर्गत संबंधित लेखाशीर्षात प्राप्त होणा-या अनुदानाच्या अधीन राहून 


रु.१४२,९१,९७,७६८/- (एकशे बेचाळीस कोटी एक्यान्नव लक्ष WaT हजार Waal अडसष्ठ 


wad) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या झासन 


निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ यंत्राचे नाव आवश्यक नग | एकूण रक्‍कम 
क्र / संच संख्या । (रूपयांमध्ये) 
a SHSM ऑफ माडयुलर इंटिग्रेटेड आपरेडान थिएटर | ११ कॉम्पलेक्स १२२३९००००० 
कॉम्पलेक्स dy अँडव्हान्स इक्युपमेंट, वॉर्ड अँण्ड 


anes निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.६५/प्रशा-१ 


अ यंत्राचे नाव आव्यक नग | एकूण रक्‍कम 
क्र / संच संख्या । (रूपयांमध्ये) 
STON एरीया वीथ सप्लाय, इंस्टालेडान, टेस्टींग अँण्ड 
कमिशिअनींग 
२. | TSIM ऑफ आय.सी.यू वार्ड टू मोडयुलर आय.सी.यू | ०६ कॉम्पलेक्स २०५२९७७६८ 
(शावैमवरु नागपूर) 
(एकूण रक्‍कम रूपयांमध्ये) १४२,९१,९७,७६८/- 
अटी :- 


4) 


&) 


(9) 


८) 


8) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 
सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित 
कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
ज्या साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व वैद्यकीय उपकरणे 
या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत करावयाची आहे अशा 
प्रकराची खरेदी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी -२०१६ 
/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दि.२६.०७.२०१७ नुसार करावी. 
सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री 
आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 
सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन पदनिर्मीतीची 
आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 
सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे 
किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील san प्रकारची 
आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 
प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत व सदर 
साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री 
करावी. 
मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


qo) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 


लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


Dea निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.६५/प्रशा-१ 


११) उपरोक्‍त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद 
क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 
३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन 
केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० hee] वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च | 
०३ क. वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ ष्र विषमचिकित्सा 
(००) (319) षि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ | | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१५१७३८४७७२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR ४ कयाय 
JAYA 
SHETTY :»' 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेञन लि., मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

(9) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


